RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक १० ९ ( ५ ) ] 


डिसेंबर ८ , २०१६ / अग्रहायण १७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६. 

क्रमांक राग्राप . २०१४ / प्र.क्र . ५८ / ग्रासं - २. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार - अ मध्ये शासन अधिसूचना अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक राग्राप -१०१३/ प्र.क्र . १३३ / १३ / ग्रासं-२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याद्वारे 
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर काही शासकीय व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत . सद्यस्थितीत उर्वरित शासकीय व 
अशासकीय सदस्यांच्या वर्गवारीपैकी खालील वर्गवारीतील काही नियुक्त्या राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


संवर्ग 


समितीवरील 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


शासकीय सदस्य 


राज्य विधानमंडळाचे सदस्य 


सदस्य 


. 


( १ ) श्री . योगेश सागर , विधानसभा सदस्य , 

७, ८ , श्रीसाई झरोका, भाईलाल भाई झवेरीभाई पटेल मार्ग, 

महिला कॉलेज समोर , मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४ . 
( २ ) श्री . राजाभाऊ वाजे , विधानसभा सदस्य , 

शिवबापूर वाजे पेट्रोल पंप , नाशिक - पुणे रोड , सिन्नर , 
जिल्हा नाशिक ४२२१०३ . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर ८, २०१६ / अग्रहायण १७, शके १ ९ ३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ३ ) डॉ . श्री . संतोष टारफे , विधानसभा सदस्य , 

नाईकनगर , जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, हिंगोली, 
जिल्हा हिंगोली. 


अशासकीय सदस्य 


२ 


राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेले अशासकीय सदस्य ग्राहक हिताशी संबंधित प्रतिनिधी : 


सदस्य 


(१ ) श्रीमती ज्योती हरीहर पत्की , 

साकार , गुलमंडी रोड, औरंगाबाद. 


२ . 


वरील सदस्यांच्या नियुक्त्या खालील अटींच्या अधीन राहून गठीत करण्यात येत आहे : 
( अ) सदर सदस्यांची मुदत ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षे इतकी असेल . 

( ब) राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांची मुदत ही तीन वर्षेकिंवा त्यांच्या सदस्यत्वांची मुदत संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंत राहील. 

( क ) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची कार्यपद्धती व त्या अनुषंगिक बाबी या महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० , महाराष्ट्र ग्राहक 
संरक्षण ( सुधारणा) नियम , २००४, व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण ( सुधारणा) नियम, २००९ मधील तरतुदीनुसार अनुसरण्यात याव्यात. 

ड ) निवड करण्यात आलेल्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी / व्यक्तींनी ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात काम केल्यास त्यांची निवड रद्द 
करण्यात येईल . 


३ . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वाती म्हसे - पाटील , 
शासनाच्या सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


